राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) 
यांचेकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत (Routed 
through State Government) सहकारी 
साखर कारखान्यांना खेळत्या भांडवलासाठी 
मार्जिन मनी लोन वितरीत केल्यानंतर मुद्दल 
व व्याज जमा करण्यासाठीच्या नवीन 
लेखाशिर्षास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. ससाका ०१२४/प्र. क्र.४/३ स 
मंत्रालय, सहावा मजला (६२०), विस्तार इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२ 
दि. १७ मे, २०२४ 


संदर्भ :१. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग झा. नि. क्र.पूरक ०६२३/प्र.क्र.६८/३स, 
दि,०३.०८६-२०२३. 
२. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. साआ/अर्थ/कक्ष-६ / 
ससाका/ ९७०७/लेखाशिर्ष/२०२३/११७३, दि. २३.०८.२०२३ 
३. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हकदारी)-|,महाराष्ट्र 
यांचे पत्र क्र. ख.वि./चा-१ सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग/यूओआर-१९६/ 
२०२२-२३/१३८५, दि. २७.०३.२०२४ 


प्रस्तावना : 


राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) यांच्याकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत (Routed 
through State Government) खेळत्या भागभांडवलासाठी एकूण ६ साखर कारखान्यांना 
संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मार्जिन मनी लोन मंजूर करुन वितरित करण्यात आलेले 
आहे. याकरीता सदरच्या शासन निर्णयामध्ये "मागणी क्र. व्ही-५ (/-५) ६४२५-सहकारासाठी 
कर्ज, १०८ इतर सहकारी संस्थांना कर्ज, (०३) सहकारी साखर कारखाने, (०३) (११) सहकारी 
साखर कारखान्यांना खेळत्या भांडवलासाठी सिमांत रक्‍कम म्हणून कर्ज (रा.स.वि.नि.) ५५ कर्जे 
व आगाऊ रक्कम (६४२५०६५४) (कार्यक्रमांतर्गत)" हे खर्चाचे लेखाशिर्ष देण्यात आले आहे. 


साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) यांचेकडून महाराष्ट्र 
शासनामार्फत (Routed through State Government) सहकारी साखर कारखान्यांना खेळत्या 
भांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन वितरीत केल्यानंतर परतफेड करण्यासाठी ८ वर्षे मुदत आहे. 
सुरुवातीचे २ वर्षे विलंबावधी असून, त्यामध्ये व्याजाचा भरणा करण्यात येतो. तद्‌नंतर मुद्दल व 
व्याजासह ६ समान वार्षिक हप्त्यात परतफेड करण्यात येते. सदरच्या मुद्दल व व्याजाच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका ०१२४/प्र. क्र.४/३स 

रक्कमा जमा करण्यासाठी या योजनेचे मुख्यलेखाशिर्ष, उपमुख्यळलेखाशिर्ष गौण लेखाशिर्ष आणि 
उपशिर्ष व तपज्ञीलवार शीर्ष यांची आवश्‍यकता असल्याने नवीन लेखाशिर्ष निर्माण करण्याची 
बाब सदर शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने विभागाने प्रस्तावित केलेल्या तसेच 
नियोजन व वित्त विभागाने सहमती दर्शविलेल्या नवीन जमेच्या लेखाशिर्षास महालेखाकार 


कार्यालय, मुंबई यांनी संदर्भ क्र. ३ येथील पत्रान्वये मान्यता दिली असून शासन पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय : 


राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) यांचेकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत (Routed 
through State Government) सहकारी साखर कारखान्यांना खेळत्या भांडवलासाठी मार्जिन 
मनी लोन वितरीत केल्यानंतर मुद्दल व व्याज जमा करण्यासाठीच्या खालीलप्रमाणे नमूद नवीन 
लेखाशिर्षास याव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे . 


इंग्रजी मराठी 


&824- LOANS FOR CO-OPERATION 


न ६४२५ -सहकारासाठी कर्ज 
40¢- Loans to Other Co-operatives 


१०८- इतर सहकारी संस्थांना Hot 
(00)(99)- सहकारी साखर कारखान्यांना 
खेळत्या भांडवलासाठी सिमांत रक्‍कम कर्जाची 


(००)(११)- Repayment of loans provided as 
margin money for working capital to Co- 
operative Sugar Mills 


परतफेड 
(६४२५५४९६) (६४२५५४९६) 
इंग्रजी मराठी 
००४९ - INTEREST RECEIPT ००४९-व्याजाची पावती 
०४- Interest Receipt of State/Union Territory ०४- विधानमंडळासह राज्य/केंद्रशासित 
Governments with Legislature प्रदेश सरकारांच्या व्याजाची पावती 
१९५- Interest from Co-operative Societies १९५ -सहकारी संस्थांकडून व्याज 
04-Interest from Co-operative Societies 09- सहकारी संस्थांकडून व्याज 
(०१) (20) Interest on loans provided as margin (09) (20) -सहकारी साखर कारखान्यांना 
money for working capital to Co-operative Sugar खेळत्या Astor मार्जिन मनी म्हणून 
Mills प्रदान केलेल्या कर्जावरील व्याज 
(०0००४९५१९९) (००४९५१९९) 


२. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४२/का.१४३१, 
दि.२४.०१.२०२४ तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ७९/२०२४/व्यय-२ 
दि. ३०.०१.२०२४ अन्वये तसेच, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, महाळेखाकार कार्यालय (लेखा व 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका ०१२४/प्र. क्र.४/३ स 


हकदारी)-|, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र. ख.वि./चा-१/सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग/यूओआर- 
१९६/२०२२-२३/१३८५, दि. २७.०३.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीने दिलेल्या निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून, त्याचा संकेतांक २०२४०५१७१२४९५३४४०२ असा आहे. हा शासन आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरी करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by ANKUSH PANDURANG SHINGADE 


Digi 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
A N KU S H PA N D U RA N G MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


ffa5 1¢3f236484 1 c81f8c437078a333b7 
ICode=400032, 


=! ‘Maha 
SHINGADE Tar 
B9208DCD97DD078B, cn=ANKUSH PANDURANG SHINGADE 


)3 1 BOF91F430636DE14F6C49B569D 1733: 
05.17 13:02:37 +05'30 


(अं.पां.शिंगाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.मंत्री (सहकार)यांचे खाजगी सचिव/ विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव, (सहकार व पणन),सहकार, पणन व gala विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
८. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, साखर संकुल, शिवाजी नगर, पुणे. 

९. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

१०.महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

११.ळेखा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१२.कार्यासन अधिकारी ( व्यय-२/अर्थ-१३), वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

१३.अवर सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४.निवड नस्ती (३-स). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


